पोळीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील विविध संवर्गांतील १,१२७ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८ 
२ रा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा : १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोल-८, दि.२७.०३.२०२३. 
२) पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.पोआ/कक्ष-२(८)/रवका/पमोवा/१३९/२०२३,दि.३०.०८.२०२३. 
3) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.०८.२०२३ व शुध्दिपत्रक दि.०६.०९.२०२३ 


प्रस्तावना :- 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेल्या विविध संवर्गातील 


१,१२७ अस्थायी पदांना, गृह विभागाच्या संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२३ ते 


दि.३१.०८.२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. आता वित्त विभागाच्या संदर्भ 


क्र. 3 येथील दि.३१.०८.२०२३ च्या शासननिर्णयान्वये व दि.०६.०९.२०२३ चे श्ुध्दिपत्रकान्वये सर्व 


अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 


प्रशासकीय विभागांना देण्यात आळे आहेत. 


संदर्भ क्र. २ येथील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 


विविध संवर्गातील १,१२७ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ या 


कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार 


पुढीलप्रमाणे आदेशा देण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय :- 
या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या पोलीस आयुक्त, 


बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१२७ अस्थायी पदांना शासन निर्णय वित्त विभाग 


दि.३१.०८.२०२३ मधील अटींच्या अधिन राहून व शासन शुध्दीपत्रक दि.०६.०९.२०२३ अन्वये 


दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक : बी-१, “२०५५ पोलीस १०८ राज्य मुख्यालय 


पोलीस (०२) शहर पोलीस (02) (०१) आस्थापना” या लेखाशिर्षाखाळलील सन २०२३-२४ या वर्षीच्या 


मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व हा खर्च त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


प्रत, 


qo. 


११ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२३. 


३. सदरचा आदेश, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.३१.०८.२०२३ व शासन शुध्दिपत्रक दि.०६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 


करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदरची अस्थायी पदे सहा 


महिन्यापेक्षा अधिक काळासाठी रिक्‍त राहणार नाहीत या अटीच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


छ. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०९२६१५०२२०३२२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHHAYA NATHU MALI 

H H AYA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=cd4e9f6041 c76a9f3fd5cbcbc45affce68bbd6f32230f05b 
4a2b54b875937776, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=B20C807A335731 10F6D8441C862B04F5881 1935 
279DCAD666C42A2FABC6C24E8, cn=CHHAYA NATHU MALI 
Date: 2023.09.26 16:04:55 +05'30' 


(छाया न. माळी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई. 

. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

. महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा), नागपूर. 

. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. कार्यासन अधिकारी (आ.पु.क.) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (पोल-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती पोल-८, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक : २६ सप्टेंबर, 2023. 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२३ चे सहपत्र 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१२७ अस्थायी पदांना 
दि. ०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचे पदांचे विवरणपत्र 


अ. विषय प्रस्तावित पदे पदे निर्माण केल्याचा 
क्र पदनाम पदसंख्या गृह विभाग शासन निर्णय 
१ २ 3 8 4 
१ | वाहतूक नियंत्रण शाखेसाठी पोलीस पोलीस निरीक्षक ४ टिआरए ०१८६/२७५३/२/पोल-८, दि.२३/०९/१९८८. 

अधिकारी कर्मचारी दर्जाच्या संख्येत वाढ / पोलीस उप निरीक्षक २५ 
सहा.पोलीस उपनिरीक्षक १२ | एपीओ २६९२/प्र.क्र.४६७/पोल-३, दि.०५/०७/१९९२ अन्वये एक पद 
पोलीस हवालदार ४८ | दि.५.०७.१९९२ शासनास प्रत्यर्पित केले. 
पोलीस हवालदार लेखनिक १ 
पोलीस शिपाई १८० 
पोलीस शिपाई लेखनिक १ 
पोलीस शिपाई चालक १३ 
एकूण २८४ 

२ | वाहतुक शाखेसाठी चालक पदे निर्माण ade शिपाई चालक २७ | क्र.टिआरए १३९१/१९/पोल-८, दि.२९/०६/१९९२. 
करण्याबाबत एकूण २5 
३ | बेलोबॉय हे पद कायम स्वरुपी निर्माण बेलोबॉय कम शिपाई १ क्र.टिआरए १६९१/३/पोल-८, दि.११/११/१९९२ 
करण्याबाबत एकूण १ 
४ | बृहन्मुंबई पोळीस वाहतुक शाखेसाठी सहा.पोलीस उपनिरीक्षक २६ । क्र.टिआरए १५९४/४९/पोल-८, दि.२२/०८/१९९५. 

नवीन पदे निर्माण करणे पोलीस हवालदार १०७ 
पोलीस नाईक ० 
पोलीस शिपाई ६३ 
एकूण _ १९६ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक : 2 सप्टेंबर, 2023. 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२३ चे सहपत्र 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१२७ अस्थायी पदांना 
दि. ०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचे पदांचे विवरणपत्र 


अ. विषय प्रस्तावित पदे पदे निर्माण केल्याचा 
क्र गृह विभाग शासन निर्णय 
पदनाम पदसंख्या 
| "षे. २ ३ | 8 | 4 
५ | महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्षासाठी पोलीस शिपाई चालक १ क्र.पीपीए १३९४/५/भाग-४/पोल-८, दि.२७/०९/२००२. 
पदे निर्माण करणे एकूण १ 
६ | बृहन्मुंबई पोळीस वाहतुक शाखेसाठी पोलीस उप निरीक्षक २ क्रटिआरए ०१०३/६६९/प्र.क्र.१०/पोल-८, दि.१९/०९/२००३ 
नवीन पदे निर्माण करणे पोळीस शिपाई ७  । पुरक पत्रक समक्रमांक दिनांक १९.०९.२००३ 
एकूण ९ 
७ | न्यायाधिन कैद्यांची न्यायालयात तथा पोलीस निरीक्षक १ एमआयएस ०१०४/प्र.क्र.७७/२/पोल-८, दि.१२/०७/२००४. 
रुग्णालयात ने आण करण्यासाठी पदे- सहाय्यक पोलीस निरीक्षक २ 
निर्माण करणे पोलीस उप निरीक्षक ३५ 
सहा.पोलीस उप निरीक्षक ३५ 
पोलीस हवालदार ११० 
पोलीस शिपाई ४२६ 
एकूण ६०९ 
एकूण पदे | ११२७ 


Digitally signed by CHHAYA NATHU MALI 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=cd4e9f6041c76a9f3fdScbchc45affce68bbd6f32230f0Sb4a2b54b875 
ara: 


937776, postalCode=400032, st=Mah 

Number=B20C807A335731 1 0F6D844 1C862B04F58811935279DCAD666 
C42A2FABC6C24E8, CHHAYA NATHU MALI 
Date: 2023.09.26 16:05:22 +05'30' 


(छाया न. माळी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


